अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
सातारा, कोल्हापूर, मिरज व रत्नागिरी यांच्या 
कार्यालयीन कामकाजासाठी चारचाकी वाहन 
भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१९१/प्रशा-२ 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: १३ जूले २०२३ 


वाचा:- 


१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र: भाखंस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग- 
४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

३) वित्त विभाग, झासन निर्णय क्रमांक: वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दिनांख 
२८.०७.२०२०. 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: शापसे-३४२२/प्र.क्र.9८/का.३१, दिनांक 

०१.०६.२०२३. 

आयुक्त, वै. शि. यांचे पत्र क्र. डीएमईआर-२२०११/२६/२०२३-प्रोक१, दिनांक १६.०५.२०२३. 

आयुक्त,वै.शि. यांचे पत्र क्र. डीएमईआर-२२०११/१४५/२०२३-प्रोक१, दिनांक ०७.०६.२०२३. 

आयुक्त,वै.शि. यांचे पत्र क्र. डीएमईआर-२२०११/११२/२०२३-प्रोक१, दिनांक ०५.०७.२०२३. 

आयुक्त,वै.शि. यांचे पत्र क्र. डीएमईआर-२२०११/१६९/२०२३-प्रोक१, दिनांक २७.०६.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा, कोल्हापूर, मिरज व रत्नागिरी यांना 
त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाकरीता भाडेतत्वावर चारचाकी वाहन उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता 
देण्याबाबतचे प्रस्ताव संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.५ ते ८ वरील पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात 
आले आहेत. अधिष्ठाता, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
तसेच अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज यांच्या वापरात असलेल्या वाहनांना २० 
वर्षापेक्षा जास्त काळ झाला असल्याने, सदर वाहनांसंदर्भात निर्लेखनाची कार्यवाही सुरु आहे. सातारा व 
रत्नागिरी येथे नवीन स्थापन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठातांना अद्याप वाहने उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेली नाहीत. यास्तव सदर संस्थांच्या अधिष्ठातांना त्यांच्या कार्यालयीन 
कामकाजाकरीता चारचाकी वाहन भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


4 


S 


) 
) 
) 
) 


eS 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१९१/प्रशा, दिनांक १३ जूले 2023 


शासन निर्णय:- 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा, कोल्हापूर, मिरज व रत्नागिरी यांच्या 
दैनंदिन शासकीय कामकाजाकरीता संदर्भ क्र. ४ वरील सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक 
०१.०६.२०२३ अन्वये निश्चित पुरवठादार संस्थांच्या पॅनलमधील एका पुरवठादार संस्थेकडून सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र-अ” मधील अनु क्र. १ व २ मध्ये नमुद वाहनांपैकी कोणतेही एक 
वाहन निश्चित करण्यात आलेल्या दरसूचीनुसार भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यास व त्यासाठी 
येणा-या रुपये ६,३६,०००/- (करांशिवाय) एवढ्या वार्षिक खर्चास तसेच त्यावरील अनुज्ञेय कर अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर वाहनाच्या भाड्यापोटी येणारा वार्षिक खर्च संबंधित संस्थांना त्यांच्या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्षात (१३) कार्यालयीन खर्च या उदिष्टांतर्गत उपलब्ध निधीतून भागविण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
३. वित्तविभाग, शासन निर्णय दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग 
पहिला, उप विभाग दोन, अनुक्रमांक-१३, नियम क्र. ६० व ६१ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
वित्तीय अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१३१५०४०१०६१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे क ता 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. \IAHADEO DEPARTMENT, ककव ७4०0090 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625 
3417378f97d493a8a277faa29f65459, 


\ym=857 19993A847361CF1CE96786397 
JOGDAND == 

et ber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F545 

6D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FED03DCF793 


MAHADEO JOGDAND 
Date: 2023.07.13 02:56:22 -07'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय, मुंबई. 

अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर. 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

निवडनस्ती (प्रशा-२). 


Cc Av AD  -5 


o~ 
ae 
व 


ea ae 6 © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


